RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २ , अंक १५१( २ ) ] 


शनिवार , नोव्हेंबर १ ९ , २०१६ / कार्तिक २८ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २ ९ ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र विवादित थकबाकी तडजोड अधिनियम , २०१६. 

क्रमांक- विथत १५१६ /प्र.क्र . १५५ / कराधान - १. - महाराष्ट्र विवादित थकबाकी तडजोड अधिनियम , २०१६ ( २०१६ चा महा. १६ ) च्या 
कलम १३ च्या पोट - कलम (१ ) मधील अधिकारांचा वापर करून आणि यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन 
पुढील नियम करीत आहे, म्हणजेच : 

संक्षिप्त नाव .- ( १) या नियमांस महाराष्ट्र विवादित थकबाकी तडजोड नियम , २०१६ असे म्हणावे . 
भरणा करण्याचा आणि त्याचा पुरावा सादर करण्याचा दिनांक. 

( १ ) अधिनियमाखाली देय असलेल्या आवश्यक रकमेच्या पन्नास टक्के रकमेचा भरणा ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी किंवा 
त्यापूर्वी करावा आणि उर्वरित पन्नास टक्के रकमेचा भरणा ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी किंवा त्यापूर्वी करावा. 

( २) जर, वरील निर्धारित रकमेचा भरणा ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी किंवा, यथास्थिती, ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी किंवा त्यापूर्वी 
करण्यात आला असेल , तर असा भरणा केलेल्या रकमेचा पुरावा असा भरणा केलेल्या दिनांकास सादर केला आहे असे समजण्यात 


१ . 


२ . 


येईल : 


परंतु असे की , जर अर्जदाराने विवादीत थकबाकीच्या तडजोडीसाठीचा नमुना-१ मधील अर्ज आणि अपिल प्राधिकारी किंवा 
न्यायाधिकरण यांच्यासमोर किंवा , यथास्थिती, न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेले अपिल दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी किंवा 
त्यापूर्वी मागे घेतले नाही तर, या नियमाखाली उपलब्ध असणारा लाभ मिळणार नाही. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब -२९८-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर १ ९, २०१६/ कार्तिक २८ , शके १ ९ ३८ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 19th November 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SETTLEMENT OF ARREARS IN DISPUTES ACT, 2016 . 


No. SAD 1516 /CR 155 / Taxation - 1. - In exercise of the powers conferred by proviso to sub 
section ( 1 ) of section 4 and sub - section ( 1 ) of section 13 of the Maharashtra Settlement of Arrears 
in Disputes Act, 2016 (Mah . XVI of 2016 ) and of all other powers enabling it in this behalf , the 
Government of Maharashtra is hereby make the following rules, namely : 

1. Short Title . These rules may be called the Maharashtra Settlement of Arrears in 
Disputes Rules , 2016 . 
2. Date for payment and submission of proof of payment. 

( 1) The fifty per cent . of the requisite amount payable under the Act shall be paid on 
or before the 30th November 2016 and remaining fifty per cent. amount shall be paid on 
or before the 31st December 2016 . 

( 2 ) In the event, when , the aforesaid payment is made on or before the 30th November 
2016 , or, as the case may be on or before the 31st December 2016 , then the proof of 
payment shall be deemed to have been submitted on the date on which the said payment 
is made . 


Provided that , the benefits accorded under this rule shall not be available, if 
applicant, has failed , to submit application in Form - 1 for Settlement of Arrears in 
Disputes and withdraw the appeal pending before the appellate authority or Tribunal 
or , as the case may be, before the Court on or before the 30th November 2016 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


